RNI No. MAHBIL / 2009 / 31732 

[ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये ९ .०० 


SHAILEE 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार- अ 

गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / जेष्ठ ५- ११ , शके १ ९ ४४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 

मंत्रालय विस्तार , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ 
अधिसूचना 

ग्राहक संरक्षण अधिनियम , २०१ ९ . 

शासन निर्णय क्र . ग्रासंअ २०२० / प्र.क्र .८२ / ग्रासं -४ . – ज्याअर्थी , समक्रमांकाच्या दिनांक १ ९ मे २०२१ च्या अधिसूचनेन्वये ग्राहक 
संरक्षण अधिनियम , २०१ ९ मधील कलम ( ३२ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अध्यक्ष , जिल्हा ग्राहक 
तक्रार निवारण आयोग , ठाणे या रिक्त असलेल्या अध्यक्ष पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम . एस . सोनवणे , अध्यक्ष , जिल्हा ग्राहक तक्रार 
निवारण आयोग , नाशिक यांचेकडे पुढील नियमित नियुक्ती होईपर्यंत सोपविण्यात आलेला होता ; 

ज्याअर्थी , श्री . एम . एस . सोनवणे , अध्यक्ष , जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग , नाशिक यांनी दिनांक १४ मार्च २०२२ च्या 
अर्जानुसार त्यांचा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग , ठाणे येथील त्यांचेकडे असलेला अतिरिक्त कार्यभार काढून घेण्याबाबत विनंती 
केली आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी , श्री . व्ही . सी . प्रेमचंदानी , अध्यक्ष , जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग , अहमदनगर यांनी अध्यक्ष , जिल्हा ग्राहक 
तक्रार निवारण आयोग , ठाणे या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार मिळण्याबाबत विनंती केली आहे ; 

आता , त्याअर्थी , अध्यक्ष , जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग , ठाणे या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार ग्राहक संरक्षण अधिनियम , 
२०१ ९ मधील कलम ३२ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून श्री . व्ही . सी . प्रेमचंदानी , अध्यक्ष , जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण 
आयोग , अहमदनगर यांचेकडे पुढील नियमित नियुक्ती होईपर्यंत सोपविण्यात येत आहे . 

चारुशीला तांबेकर , 
शासनाचे सह सचिव . 

( १ ) 

भाग चार - अ —१ 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


वर्ष ८ , अंक १३ ] 


